जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल प्रतिवेदन/ पुनर्विलोकनाबाबत...शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/(प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मे, २०१८ 


वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/(प्र.२३ /२०१८)/गो.का., दिनांक २७ एप्रिल, २०१८ 
शुध्दीपत्रक : 

जलसंपदा विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रधान सचिव (ज.स.प्र.व विकास) व सचिव 
(ज.स.व्य.व लाक्षेवि) हे प्रतिवेदन / पुनर्विळोकन करतील, sen अधिकाऱ्यांची यादी संदर्भिय शासन 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील अ.क्र.४५ वर अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन 
मंडळ, मंत्रालय,मुंबई यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदन करणारे अधिकारी, मुख्य अभियंता (पा.) व सहसचिव, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई असे दर्शविले आहे. त्यामध्ये बदल करण्यात येत असून, परिशिष्ट “ब” मधील 
अ.क्र.४५ वरील अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय,मुंबई यांचे प्रतिवेदन अधिकारी, सन 
२०१७-१८ साठी मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे व सन २०१८-१९ व त्यापुढील कालावधीसाठी मुख्य 
अभियंता (वि.प्र), जलसंपदा विभाग, पुणे असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५३११८१२४०६९२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sunil Gan ALAM sethantes 


‘esources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfa 


Gangarkar डा aa 
(सु. गं. गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
सर्व कार्यकारी संचालक/महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
सर्व सहसचिव/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव / अधीक्षक अभियंता तथा उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 
६. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, Io मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय,मुंबई, 
७. सर्व अवर सचिव/ कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
८. गोपनीय कार्यासन संग्रहार्थ 


Cc Aw A -5 


